= 


आ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
दालन क्र.५५७, ५ मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दुरध्वनी क्र.०२२-२२७९४१७२ / २२७9७९३३४४ Email ID : adm3-gad@mah.gov.in 


क्रमांक सेप्रप्र-२०२४/प्र.क्र.२२/प्रशा-३ (4-31) दिनांक :- ०२/०२/२०२४ 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (संबंधित), 
मंत्रालय, मुंबई. 
विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२०२४ मधील प्रशिक्षण 
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता पायाभूत प्रशिक्षण 
dear: १. विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांचे पत्र क्र. 
विप्रप्रस/ कक्ष-२/ कावि/ २५/२०२३-२४, दिनांक ०१/०२/२०२४. 
महोदय, 
राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत दोन आठवडयांचे पायाभूत प्रशिक्षण शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक टिआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९-१२-अ, दिनांक 23.08.2099 नुसार विहीत केले आहे. तसेच शासन 
अधिसूचना क्र.टीआरएन-२०११/प्र.क्र.२८४/११/१२-अ, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२ अनुसार महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ विहित करण्यात आळेळे आहेत. त्यानुसार मंत्रालयीन लिपिक- 
टंकलेखक संवर्गाकरिता यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (aren यांच्या नियंत्रणाखालील 
विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांचेमार्फत खाली नमूद प्रशिक्षण संस्थामध्ये पायाभूत प्रशिक्षण 
आयोजित करण्यात आलेले आहे:- 


प्रपत्र | प्रशिक्षण | प्रशिक्षण स्थळ | संपर्कासाठी व्यक्तीचे | कालावधी कार्यमुक्त । प्रशिक्षणार्थी 
संस्थेचे नांव दूरध्वनी क्रमांक (दिनांक) करण्याचा ची संख्या 
नांव दिनांक 
| विभागीय । विभागीय दूरध्वनी क्रमांक 0243 - | ०६-०२-२०२४ | ०५-०२-२०२४ ६० 
प्रशासकीय | प्रशासकीय २४५३३६६, ते (म.नं.) 
प्रशिक्षण । प्रशिक्षण संस्था, । सत्र समन्वयक:- १७-०२-२०२४ 
संस्था, नाशिक, श्री. मंदार मोहिते 
नाशिक । विभागीय आयुक्‍त | मो-९१५८८६८८५८ 
नाशिक कार्यालय 
आवार, 
नाशिकरोड- 
४२२१०१ 


२. या पायाभूत प्रशिक्षणामध्ये महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षेचा अभ्यासक्रम अंतर्भूत करण्यात आलेला आहे. सदर अभ्यासक्रमाबाबतचा सामान्य प्रशासन 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २३१७/प्र.क्र.३८/का.१७, दिनांक २०-०८-२०१८ महाराष्ट्र शासनाच्या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पायाभूत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणाऱ्या तसेच महाराष्ट्र शासन दुय्यम 
मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेचे आवेदनपत्र भरणाऱ्या संबंधित लिपिक- 
टंकलेखकांच्या fase उक्त शासन निर्णय संबंधित मंत्रालयीन विभागाने आणून द्यावा. तसेच त्यानंतर 
त्यांची महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा घेण्याबाबत 


शासन निर्णय क्रमांकः सेप्रप्र-२०२४/प्र.क्र.२२/प्रशा-३ (98-31) 


संबंधित लिपिक-टंकलेखकांना सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१७, मंत्रालय, मुंबई यांच्यामार्फत 
कळविण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना लिपिक-टंकलेखकांना संबंधित मंत्रालयीन विभागाने द्याव्यात. 
३. प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या आपल्या विभागातील लिपिक-टंकलेखकांची यादी सोबतच्या 
प्रपत्र-१ प्रमाणे कृपया पहावी. 
४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, 
२०२२ अनुसार देण्यात येत असून उपस्थिती अनिवार्य आहे. या विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१३ मे, २०१५ 
नुसार देण्यात आलेल्या सूचना संबंधितांच्या निदर्डानास आणाव्यात. प्रस्तुत कालावधीतच पायाभूत प्रशिक्षण 
घेण्यात येणार असल्यामुळे सर्व संबंधित लिपिक-टंकलेखकांचे प्रशिक्षण या कालावधीतच पूर्ण होणे जरुरीचे 
आहे. प्रशिक्षणातून सूट/प्रशिक्षण रद्द करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जाची/पत्राची दखल घेतली जाणार नाही. 
५. अपवादात्मक परिस्थितीत नामनिर्देशित लिपिक-टंकलेखकास प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे/पाठविणे 
शक्‍य नसल्यास त्यांच्या प्रशिक्षण तुकडीत अदलाबदल करुन त्यांस पायाभूत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त 
करण्याची कार्यवाही परस्पर विभागामार्फत करण्यात यावी व त्यांची प्रत प्रशिक्षण संस्था व या विभागास 
(कार्यासन-१४अ) पाठविण्यात यावी. 
६. विभागातील जे लिपिक-टंकलेखक प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी 
कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना विभागाच्या स्तरावरुन संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 
9. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ 
प्रशिक्षणार्थींस कळवावे. प्रशिक्षण ठिकाणे व हवामान (eq प्रमाणे) विचारात घेऊन AAP कपडे, ट्रॅक सूट व 
स्पोर्टस शूज नेण्याची काळजी प्रशिक्षणार्थींनी घ्यावी. प्रशिक्षण दिनांकापूर्वी (१ दिवस) जे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण 
संस्थेमध्ये उपस्थित राहणार असतील त्यांनी संबंधितांशी संपर्क साधून जेवणासाठी ते उपस्थित राहणार आहेत 
किंवा कसे याबाबत प्रशिक्षण संस्थेस पूर्व कल्पना द्यावी. सदर प्रशिक्षण कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी प्रशिक्षणा 
दरम्यान शिकवलेल्या बाबींची लेखी परीक्षा घेऊन मुल्यांकन करण्यात येईल, याबाबतच्या सूचना संबंधित 
विभागाने प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याच्या आदेशात नमूद कराव्यात. 
८. परिच्छेद १ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याच्या दिनांकास 
प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशित व्यक्‍तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी 
कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. सदर आदेशाची एक प्रत संबंधित प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना (dirrati.nsk- 
mah@gov.in) तसेच या कार्यासनास (adm3-gad@mah.gov.in) पाठविण्यात यावी. 
९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०२१४२५५५११०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


आपली, 
Digitally signed by AKSHATA KAMOSH DESAI 
Date: 2024.02.02 14:29:23 +05'30' 
(अ. का. देसाई) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 

प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) महासंचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 
) उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण धोरण मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, पुणे 
) संचालक, विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, विभागीय आयुक्‍त नाशिक कार्यालय आवार, नाशिकरोड- ४२२ १०१ 
) उप सचिव (सेवा)(कार्यासन-१७), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (कार्यासन-१२-आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्या- प्रश्ञा- ३) 


4 


mm 


४) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


दिनांक ०६/०२/२०२४ ते १७/०२/२०२४ 


शि विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक, विभागीय आयुक्‍त नाशिक कार्यालय आवार, नाशिकरोड -४२२१०१ 
सत्र संचालक :- श्री शाम जोशी (सहायक प्राध्यापक वर्ग १ तथा सहा.संचालक (कृषि) - मो-९८५०७५९१६१ 
प्रशिक्षणार्थी यांनी सत्र समन्वयक श्री. मंदार मोहिते मो.९१५८८६८८५८ यांच्याशी संपर्क साधावा. 
अ.क्र. | श्री/ नाव Whatsapp मोबाईल ई-मेल मंत्रालयीन विभागाचे नाव 
श्रीमती क्रमांक 
| 4 | २ ३ 8 ष्‌ & 
| श्री |तानाजी शिवाजी चोरमले ९९७५५९७५४७ सामान्य प्रशासन विभाग 
२| श्रीमती [स्वाती विठ्ठल देसले ९१५६५०२५३७ सामान्य प्रशासन विभाग 
३| श्री ।प्रतिक सुर्यकांत कसबे ७०२१८९०७७१ pratikkasbe895@gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
४) श्री ।चिन्मय सुधीर आयरे ९९६९५१५७१७ सामान्य प्रशासन विभाग 
५| श्री (यशगणेश भोसले ७९७७५०१२६० bhosaleyash2126@gmail.com गृह विभाग 
६ श्री |ज्ञानेश्वर अशोक चेमटे ७०६६९६०५६० dchemate28 29@gmail.com Te विभाग 
(9 श्री सचिन आजीनाथ आमटे ८२७५९४२४६८ sachinamte¢ &@gmail.com Te विभाग 
| श्री सत्यम दत्तात्रय तंडे ८६९३०७००२३ satyamtande.983@gmail.com Te विभाग 
९ श्री तेजस शिवाजी ओमासे ९११२२५६२६५ omasetejas@gmail.com महसुल व वन विभाग 
| 90] श्री अक्षय तानाजी जाधव ९७०२२३२४१२ £९5॥8॥/॥४०॥७/०६०६७४(७9॥॥8॥.००0॥) महसुल व वन विभाग 
| 99] १ श्रीमती स्वप्नील विष्णू चव्हाण ७४००३०७१८४ chawanswapnali988 4@gmail.com महसुल ववन विभाग 
१२ श्री दिपक जालिदर नवत्रे ८१४२८७९२१४ dipaknavatre242@gmail.com महसुल व वन विभाग 
१३| श्री ।मंगेश चंदन टेभुर्ण ९५११२४५३४२ कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
१४ श्री किसन बाबुराव भुतेकर ८३९०९७००७० Kisanbhutekarb@gmail.com कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
१५ श्रीमती ।ज्योत्स्तसा गणपत अनुसे ९२२०६३३५२० jyotsnaanuse@gmail.com कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
१६ श्रीमती क्रतुजा राजेंद्र बकरे ९३७०९२२५५६ bakarerutuja4y4@gmail.com कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
१७ श्री इंद्रजित अनिल दिग्रजकर ९९७५९१७९८६ indrajitdigrajkaro@gmail.com शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१८ श्री अमोल आनंद भालेकर ९८३३०६३३५१ amol__b923%8@yahoo.co.in शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१९| श्री ।प्रकाश लक्ष्मण हाके ९७६३४७९६९२ pakahake423@gmail.com नगर विकास विभाग 
२०। श्री ।महेशा रमेश काकड ८९७५५८६४५८ mkakadé ¢ 2 ¢@gmail.com नगर विकास विभाग 
29| श्रीमती ।प्रतिक्षा विजय खराडे ९६६५७१६२०३ pratikshakharade’¥ 3@gmail.com नगर विकास विभाग 
२२ श्री ।विक्रम जालिदर कांबळे ९९७५९१६१०२ vikram& 8048 804kamble@gmail.com वित्त विभाग 
23 श्री सागर साहेबराव माने ९६५७२४२३५८ sagarshrey8 &8&@gmail.com वित्त विभाग 
२४ श्री दिगंबर साहेबराव ]ोडगे ९०२१७६२३४८ digambarshedage20I9@gmail.com सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२५ श्री सुझांत Rar बागल ८४८५०५४८५८ bagalsushant§ @gmail.com सार्वजनिक नेक बांधकाम विभाग 
२६| श्री ।गुरुनाथ बाबु राठोड ७९७२९१८९६४ Gurunathr§¢@gmail.com सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२७| श्रीमती [Pat सुनील साबळे ८३७९९९६२२० sablepinkiZ @gmail.com सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२८| श्रीमती |स्नेहल जितेश कहार ९९६०८४१६७१ जलसंपदा विभाग 
२९ श्री सुरज अशोकराव फडणीस ७४९८७५५७५६ surajphadnis999@gmail.com जलसंपदा विभाग TT 
30| श्री | भाविक रामचंद्र जाधव ८८०६८४०६३८ 01०११४४३४४६७0॥॥४॥.७०॥ जलसंपदा विभाग 
३१ श्री संभाजी उत्तमराव gas ८९७५२५१९९४ hambardesambhaji§ 73@gmail.com जलसंपदा विभाग TT 
32 श्री गणेश नागनाथ ठाणेकर ९६५७६६३२३४ ganeshthanekarI@gmail.com जलसंपदा विभाग TT 
33 श्री ।सागर पंडित चव्हाण ८९७६१९२०८४ sagar.chavan2¢08@gmail.com विधि व न्याय विभाग 
3y| श्री राहुल चंद्रकांत सुतार ९१४६५१३६७२ rahulsutar3&92@gmail.com विधि व न्याय विभाग 
३५| श्री ।संतोष हिरामण जगताप ९१३००२५९५९ उद्योग, ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग 


९८८१७९२२२९ ग्राम विकास विभाग 


ajitjamadar93@@gmail.com अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
vijaykudale3¢38@gmail.com अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
रेश्मा आदिनाथ निकम ९७६६४३७४२२ reshmanikam38042@gmail.com अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

नियोजन 


शौकत अहेमदमिया शोख ९१३०३५९७८० sshoukat 998 @gmail.com 


विकास विश्वास पाटील ९४०४१०९७९५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


संतोष विठ्ठल पाटील ७०६६३३१५१५ spatil§998% I@gmail.com पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
४९| श्री 


किशोर सोपान मुर्तडक ७७०९९४०५२६ सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
Yo राहुल STR कोळी ७७४४८२७९८३ kolirahulé 99@gmail.com वेद्यकीय शिक्षण व औषधी द्र्व्ये विभाग 
प्रतिभा किसन गावडे ९७६७८०६२२६ pratigavade@gmail.com 
TST जगदिडा आगाडे rutujaagade8 &@gmail.com पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
विजू भुजंग होळके ८२०८१५४९९६ सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग 
५४ अच्च्युत केशवराव जाधवर सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
GY विशाल प्रका धनावडे ९२२२९७७७१२ dhanawade2¥82¥8@gmail.com सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग 


संदिप रामदास शिदेकर ८९७५२८८१९६ sandipshindekar@gmail.com उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
(9 श्री समाधान भगवंत गायधनी ९६०४५९९९४१ 589॥]180॥819810018119(9७(७9॥॥8॥.७०॥॥) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
षु 


BL स्वप्निल माधवराव भोयटे ८८८८७६९४७८ 50/००॥०७७७७0॥॥॥.00॥1 महिला व बालविकास विभाग 
श्रीमती ।|डॉली नंदकिशोर शर्मा ७०६६८३९५१५ sdolly750@gmail.com इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 


अजय ज्ञानू कांबळे ७७६८९४४७३१ ajay .kurdu923@gmail.com दिव्यांग कल्याण विभाग 


